महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळाचे २०१५-१६ चे अर्थसंकल्पीय 
अंदाज व सन २०१४-१५ चे सुधारित 
अंदाज यांना मंजूरी मिळणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एसटीसी -१०१४/प्र.क्र.५३५/परि-१, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०१५ 


वाचा : शासन निर्णय क्र.एसटीसी-१०१४/प्र.क्र.५३५/परि-१, दिनांक ३ सप्टेंबर, २०१५. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णय दि.३.९.२०१५ अन्वये, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळाने प्रस्तावित केलेल्या सन २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजास तसेच सन २०१४-१५ 
च्या सुधारित अंदाजास नियोजन विभागाने निचित केलेल्या योजनेच्या अधिन राहून शासन 
मान्यता दिली आहे. 
२. सदर शासन निर्णयातील विवरणपत्रात साधनसंपत्ती अनुक्रमांक २ राज्य शासनाकडून 


भांडवली अंशदान (प्रवासी करातून ५.५ टक्के समायोजन) अंतर्गत अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६ 


च्या रकान्यातील रु.०.०० लाख दर्शविलेल्या रकमे ऐवजी रु.३२०३७.०० लाख असे वाचावे. तसेच 


अनुक्रमांक ४ राज्य शासनाकडून भांडवली अनुदान अंतर्गत अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६ च्या 
रकान्यातील रु.३२०३७.०० लाख ऐवजी रु.०.०० लाख असे वाचावे 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०९१६१५२३१०१४२९ असा आहे. हे 


शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Nitin J Ghiratkar 


e e 
N It | Nn J DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Section Officer, 
postalCode=400032, 


G h | ra t ka r pita = all cn=Nitin J 


Date: 2015.09.16 15:26:01 +05'30' 


(नि. ज्यो. घिरटकर) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सचिव, भूपृष्ठ वाहतूक, भारत सरकार, नवी दिल्ली (पत्राने) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एसटीसी -१०१४/प्र.क्र.५३५/परि-१, 


२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 


३. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


४. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 


५. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई-८. 


६. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


७. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 


८. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई, 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०.निवासी/ लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई Yoo ०५१ 


११.वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
१२.गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


